कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
(गळीतधान्य व तेलताड) करिता सन २०१९-२० चा 
अखर्चित ₹३१७.७०१ लाख निधी पुनर्जिवित करून 
सन २०२०-२१ मध्ये अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान 
करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसु-२०२०/प्र.क्र.४६/४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :०२ डिसेंबर, 2020 


. केंद्र शासनाचे या अभियाना संदर्भातील 


htto://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2098%.pdf. या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 


२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 


१०, 


११. 


१२. 


93. 


. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे. २०२० 


केंद्र शासनाचे पत्र H.2-94/2020-NFSM(OS ), दि.१४/०५/२०२० 


. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०६/०६/२०२० 
. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.१६/०६/२०२० 


कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.३३/४-अ, दि.०८/१०/२०२० 


, केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१४-१/२०२०-७॥-॥ , दि.१९/०५/२०२० 
, केंद्र शासनाचे पत्र H.9V-9/2020-CA-II , दि.०१/०६/२०२० 


कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु (गळीत)२०-२१/पुनजि.वि.मा/प्र.क्र.०६/१९/१४३५२, 
दि.१६/०६/२०२० 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु (गळीत)२०-२१/पुनजि.वि.मा/प्र.क्र.०६/२०२०/१४८१३, 
दि.२३/०६/२०२० 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प(विघयो), 
दि.१३/११/२०२० 

कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.राअसु-२०२०/प्र.क्र.५१/४-अ, दि.२६/११/२०२० 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व तेळताड) 


पिकांकरीता TREA (गळीतधान्य) वगळून रु.६४०३.०६ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा 
६०:४० प्रमाणात) दि.१४ मे, २०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर कृती आराखडयास 


कोविड- 


१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय 


अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाकरिता दि.०६ जून, २०२०, दि.१६ जून, २०२०व 
दि.०८/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ₹ ४६०२.७४३ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती 
आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४६/४-अओ 


(रु.लाख) 
राज्य शासनाकडून कृती आराखड्यास प्रशासकीय केद्र 
ड्न्ठै दिनांक केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
मान्यता दिनांक 

०६/०६/२०२० (सन२०१९-२० चे प्रलंबित दायित्व ११०८.५३५ ७५५.१४८ १८६३.६८३ 
०८/१०/२०२० (SARA सन २०२०-२१ चे नियमित १५०१.८४ ९८७.८९ २४९.३३ 
कार्यक्रम) 
१६/०६/२०२०(सन २०२०-२१ चे नियमित कार्यक्रम) | १४९.५९८ ९९.७३२ २४८९.७३ 


सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाकरिता प्राप्त 
केंद्र हिळऊ्याच्या निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹१३७८.९९ लाख निधी सन २०२०-२१ मध्ये 
विनियोगात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक ८ व ९ येथील अनुक्रमे दि. १९/०५/२०२० व दि.०१/०६/२०२० 
च्या पत्रान्वये अंतरिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे पुनर्णजिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी आयुक्तालयाने 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिळऱ्याचा ₹१९०.६२१ लाख निधी व त्यानुसार राज्य हिळ्याचा ₹१४१.८८९ लाख निधी अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्याकरिता प्रस्तावित केळे आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा २४०१ 8११४ या लेखाश्रीर्षाखाली वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्य 
हिस्स्याचा निधी ५०% (४००ळाख) वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, संदर्भ क्र.१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये अन्नधान्ये पिकांकरिता सन २०१९-२० मधील पुन्जिवित निधी केंद्र हिस्सा रु. ३९९.०१० लाख व राज्य 
हिस्स्याचा रु.२६२.८०३ लाख निधी BDS प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सबब, गळित धान्य पिकांकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा एकूण अखर्चित निधी ₹३१७.७०१ लाख निधी 
पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


(₹ लाखात) 
= अभियान कार्यक्रम nals राज्य हिस्सा एकूण 
१ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान क्र.१ प्रलंबित दायित्व १६५.७८२ १२५.३२९ २९१.१११ 
(तेलबिया) नियमित कार्यक्रम २४.८३३ १.७४७ २६.५८ 
एकूण १९०.६१५ १२७.०७६ ३१७.६९१ 
२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान क्र.३ प्रलंबित दायित्व ०.००६ ०.००४ ०.०१ 
(वक्षजन्य तेलबिया) 
प्रलबित दायित्व १६५.७८८ १२५.३३३ २९१.१२१ 
एकूण नियमित कार्यक्रम २४.८३३ १.७४७ २६.५८ 
एकूण एकंदर १९०.६२१ १२७.०८ ३१७.७०१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४६/४-ओ 


सबब, अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा अखर्चित निधीपैकी शासन स्तरावर उपलब्ध असलेल्या केंद्र हिऱड्याच्या 
₹ १९०.६२१ लाख निधीचे व समरुप राज्य हिळऱ्याच्या ₹१२७.०८ लाख निधीचे वितरण करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१, सन २०१९-२० मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेलताड) करिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र eSATA रु.१९०.६२१ केंद्र 
व राज्य हिळछ्याचा रु.१२७.०८ लाख असा एकूण ₹ ३१७.७०१ लाख निधी ( रुपये तीन कोटी सतरा 
लाख सत्तर हजार शांभर फक्त) पुनर्णिवित करुन सन २०२०-२१ मध्ये सदर अभियानांतर्गत 

(गळीतधान्य व तेलताड) करिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे . 

२. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनजिवित केलेल्या ₹ ३१७.७०१ लाख निधीपैकी केंद्र हिऱर्याचा ₹१९०.६२१ 
लाख निधी (रुपये एक कोटी नव्वद लाख बासष्ट हजार शंभर फक्त) व राज्य हिळ्याचा ₹१२७.०८ 
लाख निधी (एक कोटी सत्तावीस लाख आठ हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून तो सन २०२०-२१ मध्ये पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
(००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न । (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती उपयोजना । (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
(२४०१ 8१०५), ३३, अर्थसहाय्य उपयोजना (२४०१ 8११४), ३३ ,अर्थसहाय्य 


३. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
णं आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


४. शासन निर्णयान्वये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया (करिता 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या ₹३१७.७०१ लक्ष रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ 
कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचालक विस्तार) व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४६/४-ओ 


त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी PEMs प्रणालीद्वारे सर्व संबंधित जिल्हयांना 
वितरीत करावा. 


. सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्र.५ ते ७ येथील अनुक्रमे दि.०६/०६/२०२०, दि.१६/०६/२०२० व 


दि.०८/१०/२०२० च्या शासन निर्णयातील अटी, adi व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 


| सदर शासन निर्ण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५७/२०२०/व्यय-१, दि.१३/११/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचे सांकेतांक २०२०१२०२१५२४१५५३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्यानुसार व नावाने, 


ZENDAGE MAHAVEER ©: 
BALASAHEB ee 


849९ 
MAHAVEER BALASAHEB 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


MAHAVEER BALASAHEB 


429291 2b642bdfd32282e4276fb5541f4f92f23c 
t=MAl 


cd 138285326848 1 cb2ceee 1f236d393acecb710 
\VERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ZENDAGE 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

८. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

११. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१२. सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोळा 

१६. सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२ 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१८.महाळेखाकार ( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०२० 

१९. नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१ / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - 32 

२०.वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३) मंत्रालय, मुंबई - 32 

२१. निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ) 


Cc Aw A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


